डॉ. दिनेश डोके, अतिरिक्त आयुक्‍त समाज कल्याण 
यांना व्यवस्थापकीय संचालक, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड 
कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.०८/महामंडळे 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : १. व्यवस्थापकीय संचालक, गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ यांचे जा. क्र. 
ऊकाकमपुणे/ऊसतोड कामगार महामंडळ/व्य.संचालळक/कार्यभार/२३-२४ क्रमांकाचे 
दिनांक ०३/०१/२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 
ऊस तोडणी व्यवसायातीळ उसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ 


देण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका१११९/प्र.क्र.११०/काम.७ अ, 
दिनांक १३ सप्टेंबर,२०१९ अन्वये राज्यातील उसतोड कामागारांसाठी विविध कल्याणकारी व 
सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याकरीता गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार महामंडळ स्थापन 
करण्यात आले आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. असंका- 
११२०/प्र.क्र.२०/काम.७अ, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२० नुसार गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ तसेच 
ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजना, ऊसतोड कामगारांशी संबंधीत 
विषय हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहेत. गोपीनाथ 
मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे कार्यालय पुणे येथे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार सदरचे कार्यालय पुणे येथे दि.०३/०४/२०२२ रोजीपासून कार्यान्वित करण्यात आलेले 
आहे.सदरचे महामंडळाचे कार्यालय सुरु करतांना महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक या पदाचा 
कार्यभार शासन पत्रान्वये आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे देण्यात आळेला 
आहे. तथापि,महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार समाज कल्याण 
आयुक्तालयाच्या अंतर्गत असलेले अतिरिक्त आयुक्‍त, समाज कल्याण अथवा सहआयुक्त, समाज 
कल्याण यांना देणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. 
शासन आदेशा:- 

प्रस्तुत शासन आदेशान्वये व्यवस्थापकीय संचालक, गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण 
महामंडळ, पुणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. दिनेश डोके , अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.०८/महामंडळे 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०१३११७१८१७४५२२ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SOMNATH NAMDEO BAGUL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af0534418cf92d 1ac 


844331c4116879d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4807C8983 1881 EDE55B0D82CB9991539D1BD33C6F 
8A64931D9194D5E2CBDCF56, cn=SOMNATH NAMDEO BAGUL 


Date: 2024.01.31 17:18:43 +05'30' 


(सो.ना.बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
डॉ. दिनेश डोके, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
प्रत- 


१. मा.सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, 
पुणे. 

४. सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


